महाराष्ट्र आदिवासी विकास सेवा गट- अ 
मधील सहायक आयुक्त / वरिष्ठ संशोधन 
अधिकारी /प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) 
संवर्गातील बदलीबाबत .. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आस्थाब-२५१८/प्र.क्र.५६/का.१५ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ एप्रिल, २०१८. 


शासन Sea :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ ,मधील कलम (४) ४दोन व नियम (५) ४मधिल तरतुदींच्या अनुषंगाने 


बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाळील अधिकारी यांना नावासमोर (स्तंभ 


क्र.३ मध्ये) दर्शविळेल्या पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या | बदलीनंतर नियुक्तीचे पदनाम शेरा 
क्र. | धारण केलेले पद 


व्यि २ ३ शांका 


। श्री.गणेश इवनाते, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, अनुसूचित | Rat असलेल्य 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक | जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, | पदावर 

आदिवासी विकास प्रकल्प, | नंदुरबार 
पुसद 


२. बदलीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या अधिकारी यांना नविन पदावर रुजू होण्यासाठी अपर 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदलीने पदस्थापना देण्यात 


आलेल्या अधिकाऱ्यांने नविन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होवून पदभार स्विकारल्याचा 


अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. त्यांनी 


अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. 


३. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा VAST झाल्यास सदर कृती म.ना.से.(वर्तणूक ) 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाब-२५१८/प्र.क्र.५६/का.१५ 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब गैरवर्तणूक समजून संबंधित 
अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०१८०४०७१५१५०६७६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Govind Mahadeo 


Mainkar 
Date: 2018.04.07 15:16:11 +05'30' 
(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 

८. सर्व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या. 

९. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक/ अमरावती / नागपूर 
१०.सर्व सह सचिव /उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/ नंदुरबार. 

१२.संबंधित अधिकारी, 

१३.निवड नस्ती (का.१५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


